Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
१-८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-२४ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ १ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - क.लि. - उजिअ - भूसं – विपाविम - कावि - २४४-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

( १ ) 
ना . - एक -१ ( १५१३ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत 


; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , 

गाव चिकणी , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१४४ 


००८ 


एकूण 


००८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


3 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या अंतर्गत सेलयुरा वितरिकावरील चिकणी लघुकालवा क्रमांक २ चे बांधकाम करिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
सेलसुरा कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) -भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम – निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे ) -निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ २ . 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - क.लि. - उजिअ - भूस - विपाविम - कावि - २४५-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ 

गाव पडेगाव , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट 

क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४६२ 


० १० 


२ 


४७६ 


० ८ ९ 


एकूण 


० ९९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन निम्न वर्धा कालव्याअंतर्गत पडेगाव लघु कालवा व त्यावरील उपलघु कालव्याच्या बांधकामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
पडेगावलघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४३ 


५ 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) -भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची -- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम – निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) -निरंक . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ ३ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक - क.लि. - उजिअ - भूसं – विपाविम - कावि - २४६-२०२१ . – 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 

उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


ना . - एक -२ ( १५१३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , 

गाव भवानपुर , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


७ ९ 


००३ 


एकूण 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा . 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न वर्धा कालव्या अंतर्गत भिवापूर वितरीकावरील लघु कालवा क्रमांक १ चे बांधकामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) –सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
भिवापूर कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


७ 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) -भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे पदनाम - निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे ) -निरंक . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 
दिनांक १ एप्रिल २०२१ . 


प्रेरणा देशभ्रतार , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ ४ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक - कार्या - शिरस्तेदार - कावि - ११८४-२०२१ , - 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या अधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , क्रमांक भूसंपादन / शिस्तेदार - कावि 
१५३१-२०२० , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . कोटगल उपसा सिंचन योजना अंतर्गत भूमी संपादनाची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ३ डिसेंबर २०२० ते ९ डिसेंबर २०२० या दिनांकावर 
प्रसिद्ध करण्यात आली . तसेच दैनिक वृत्तपत्र ( मराठी ) ध्वनीलहरी व गडचिरोली पत्रीका मध्ये दिनांक १२-१२-२०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे : 


आणि ज्याअर्थी , गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : -कोटगल , ता . जि . गडचिरोली , त.सा.क्र . १३ 
सर्व्हे क्र . / गट क्र . 

संपादनाखालील 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


अ . क्र . 


एकूण क्षेत्र 


१ 


३७१ 


१५१ 


०४८ 


२ 


४८६ 


७ ४० 


०३६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - कोटगल उपसा सिंचन योजना 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - उर्ध्वनलिकेच्या बांधकामाकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ - प्रकल्पाचा लाभ - गावातील व लगतच्या गावातील शेतक - यांना शेतीला पाण्याची सुविधा होईल . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
प्रकल्प बाधितांना विस्थापीत करणे प्रकल्पाने भूधारक विस्थापित होत नाही . निरंक 
आवश्यक असल्याबाबतची कारणे 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
१. मा . जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांचे पत्र क्र . कार्या - ८ - अ.का - भुसंपादन - कावि - ३३५-२०१५ . दिनांक २ ९ - ०६-२०१५ . 
२. मा . जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांचे पत्र क्र . कार्या - ८ - अ.का - भुसंपादन - कावि - ३५६-२०२० . दिनांक २१-०६-२०२० . 
३. कार्यकारी अभियंता , गडचिरोली पाटबंधारे विभाग , गडचिरोली यांचे पत्र क्र . ५ ९९ - चिशा - २ - भुसंपादन -२०२० दिनांक २०-०२-२०२० . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अधिका - याचे नाव पदनाम : -उपविभागीय अधिकारी , तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली . 
अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता : -बस स्टॅन्ड समोर , धानोरा रोड गडचिरोली 
ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची : - निरंक 
नियुक्ती करण्यात आली त्या 
अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण 


संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुर्नवसन 
अधिनियम १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी , तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ ५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक - कार्या - शिरस्तेदार - कावि -११ ९१-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या अधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , क्रमांक भूसंपादन / शिस्तेदार - कावि 
१५२ ९ -२०२० , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . कोटगल उपसा सिंचन योजना अंतर्गत भूमी संपादनाची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ३ डिसेंबर २०२० ते ९ डिसेंबर २०२० या दिनांकावर 
प्रसिद्ध करण्यात आली . तसेच दैनिक वृत्तपत्र ( मराठी ) ध्वनीलहरी व गडचिरोली पत्रीका मध्ये दिनांक १२-१२-२०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : -डोंगरगाव , ता . जि . गडचिरोली , त.सा.क्र . १८ 
सर्व्हे क्र . / गट क्र . 

संपादनाखालील 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


अ . क्र . 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


८७ 


० ४० 


०१५ 


गावाचे नाव : -मुडझा , ता . जि . गडचिरोली , त.सा.क्र . १२ 


१ 


२२४ 


० २८ 


० १७ 


गावाचे नाव : -पुलखल , ता . जि . गडचिरोली , त.सा.क्र . १२ 


१ 


२५३ 


११३ 


००१ 


२ 


२८१ 


००८ 


००४ 


3 


२७४ 


० २४ 


००१ 


४ 


२७३ 


०२४ 


००१ 


५ 


२६२ 


०४५ 


० ०६ 


ना . - एक -३ ( १५१३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


गावाचे नाव : -शिवणी , ता . जि . गडचिरोली , त.सा.क्र . १८ 


१ 


१८ ९ 


०६४ 


० २० 


२ 


२२२ 


०६० 


०२८ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -चिचडोह बॅरेज प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे विवरण : -प्रकल्पाने बुडीत क्षेत्रात येणारी जागा 
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ : -प्रकल्पाच्या लाभ गावातील व लगतच्या गावातील शेतक - यांना शेतीला पाण्याची सुविधा होईल तसेच या 

भागातील जलस्तर उंचावेल इत्यादी . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
प्रकल्प बाधितांना विस्थापीत करणे - प्रकल्पाचे भूधारक विस्थापित होत नाही . निरंक 
आवश्यक असल्याबाबतची कारणे . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
१. जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय दिनांक ११ एप्रिल २००७ . 
२. मा . जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांचे पत्र क्र . कार्या - ८ - अ.का - भुसंपादन - कावि - ३३५-२०१५ . दिनांक २ ९ - ०६-२०१५ . 
३. मा . जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांचे पत्र क्र . कार्या - ८ - अ.का - भुसंपादन - कावि - ३५४-२०२० . दिनांक २ ९ - ०६-२०२० . 
४. कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , चंद्रपूर यांचे पत्र क्र . २५५ - चिशा - सक्ती भु.प्र.-ता. गङ - चिचडोह -२०२० , दिनांक २२-०१-२०२० . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अधिका - याचे नाव पदनाम : -उपविभागीय अधिकारी , तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली . 
अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता : -बस स्टॅन्ड समोर , धानोरा रोड , गडचिरोली . 
ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची : - निरंक 
नियुक्ती करण्यात आली त्या 
अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण 

संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुर्नवसन 
अधिनियम , १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 


टीप 
येईल . 


उक्त जमिनीच्या आराखड्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी , तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ एप्रिल २०२१ . 


आशिष येरेकर ( भा.प्र.से. ) , 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ ८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ ६ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक १२८ - बी - २-१-२०२१. 


क्रमांक १२६ - बी - २-१-२०२१. 


श्रीमती व्ही . एम . देवर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी 
पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा आईला वैद्यकीय तपासणीसाठी 
अकोला येथे घेऊन जायचे असल्यामुळे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . ए . एम . जोशी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांचा दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या सास - यांच्या डोळ्याचे ऑपरेशन 
झाल्यामुळे त्यांना भेटण्याकरिता हैदराबाद येथे जाणे आवश्यक असल्यामुळे 
दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . ए . एस . शर्मा , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती व्ही . एम . देवर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . एम . 
जोशी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एम . देवर , वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एम . जोशी , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ ७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक १२७ - बी - २-१-२०२१. 


क्रमांक १२ ९ - बी - २-१-२०२१. 


श्री . एस . एस . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांचा दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत 
एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . मयुर ए . पवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगांव 
यांच्या दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत 
एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा बहिणीचे साक्षगंध कार्यक्रमाकरीता 
माजलगांव , ता . माजलगांव , जिल्हा बिड येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . पी . ए . घोटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगांव 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . मयुर ए . पवार , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगांव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्री . एम . एम . गुप्ता , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . एस . एस . शिंदे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . एस . शिंदे , वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मयुर ए . पवार , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पुलगाव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०० . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक १६४ - बी - २-१-२०२१. 


क्रमांक २०७ - बी - २-१-२०२१. 


श्री . आर . एन . बारड , जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहा . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांचा दिनांक ०४ मार्च २०२१ ते दिनांक ११ मार्च २०२१ पर्यंत 
एकूण ०८ दिवसांची परावर्तीत रजा प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


सत्र 


श्रीमती आर.व्ही . डफरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०२१ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा स्वतःचे मेडीकल चेकअप 
करण्याकरिता नागपूर येथे जावयाचे असल्यामुळे दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०१ मार्च २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . ए . लाडसे ( शिरनाथ ) , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्रीमती आर . व्ही . डफरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर.व्ही . डफरे , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या 
असत्या . 


श्री . एन . जी . सातपुते , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . 
न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्री . आर . एन . बारड , जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहा . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एन . बारड , हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहा . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०३ . 


दिनांक ०३ मार्च , २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक २०८ - बी - २-१-२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०१ . 

आदेश 


क्रमांक १७७ - बी - २-१-२०२१. 


श्री . वि . वि . जटाळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
समुद्रपूर यांच्या दिनांक ०८ मार्च २०२१ ते दिनांक १० मार्च २०२१ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा मुलाची ऑनलाईन परिक्षा असल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
समद्रपूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . वि . वि . जटाळ , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , समुद्रपूर यांच्या रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलु 
ह्यांची दिनांक १ मार्च २०२१ ते दिनांक ४ मार्च २०२१ पर्यंत एकूण ०४ 
दिवसांची अर्जित रजा प्रकृती बरोबर नसल्यामुळे दिनांक ०१ मार्च २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ०४ मार्च २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपर्यंतचे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सेलु हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्रीमती ई . व्ही . धांडे , सह दिवणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहातील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई . व्ही . धांडे , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , सेलु या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . जटाळ , वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , समुद्रपूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


वर्धा : 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा . 


दिनांक ०८ मार्च २०२१ . 


दिनांक १५ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०४ . 


आदेश 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन.एन. 
बेदरकर ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरीष्ठ स्तर ) तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -१६५-२०२१. 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


श्री . जी . आर . तौर , दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) , वरोरा यांना 
जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक १४०/२१ , दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२१ अन्वये दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ 
पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली होती . त्या 
रजेला जोडून दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीची एक दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०६ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२१०-२०२१. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . तौर , दिवाणी न्यायाधीश 
( वरीष्ठ स्तर ) , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . जी . आर . तौर , दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) , वरोरा हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिले असते . ” 


श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक ०८ मार्च २०२१ 
ते दिनांक १० मार्च २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ०७ मार्च २०२१ रविवार व दिनांक ११ मार्च २०२१ महाशिवरात्री 
ची सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक ०६ मार्च २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १२ मार्च २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . जी . आर . तौर , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर ह्या जर वर नमूद कालावधित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०५ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -१७५-२०२१. 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ३ मार्च २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०७ . 


श्रीमती एन . एन . बेदरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ 
स्तर ) , तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०८ मार्च 
२०२१ ते दिनांक १० मार्च २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ०७ मार्च २०२१ रविवार व दिनांक ११ मार्च २०२१ महाशिवरात्री 
या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एन. बेदरकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एन . एन . बेदरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२३८-२०२१. 


श्रीमती एन . एन . बेदरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक १५ मार्च २०२१ 
व दिनांक १६ मार्च २०२१ रोजीची दोन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक 
१४ मार्च २०२१ रविवार सुट्टी असल्याने ) मंजूर करण्यात येत आहे . 


तथा अति . 


ना . - एक -४ ( १५१३ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


दिनांक १८ मार्च २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एन . एन . बेदरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . 
बेदरकर , ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरीष्ठ स्तर ) , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १२ मार्च २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . नि . अ . मोर , ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . नि . अ . मोर , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 


८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . नि . अ . मोर , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८०८ . 

आदेश 


दिनांक १५ मार्च २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१० . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२४३-२०२१. 

श्री . एम . के . सोरते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा यांना दिनांक १५ मार्च २०२१ ते १७ 
मार्च २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक १४ मार्च 
२०२१ रविवार सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक १४ मार्च २०२१ ते दिनांक 
१८ मार्च २०२१ चे कार्यालयीने वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . के . सोरते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एम . के . सोरते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२५४-२०२१. 

श्रीमती यो . कृ . राऊत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३० मार्च , 
२०२१ ते दिनांक ०३ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक २७ मार्च २०२१ चौथा शनिवार , दिनांक २८ मार्च २०२१ 
रविवार , दिनांक २ ९ मार्च २०२१ धुलिवंदन व दिनांक ४ एप्रिल २०२१ 
रविवार सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक २६ मार्च २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ५ एप्रिल २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती यो . कृ . राऊत , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती यो . कृ . राऊत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती यो . कृ . राऊत , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यादंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एम . के . सोरते , हे 
त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८० ९ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -२४४-२०२१. 

श्री . नि . अ . मोर , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १६ मार्च २०२१ ते 


दिनांक १ ९ 

मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


66 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८११ . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -२५६-२०२१. 


श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २३ मार्च , 
२०२१ ते दिनांक २६ मार्च २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २७ मार्च २०२१ चौथा शनिवार , दिनांक २८ मार्च २०२१ रविवार 
व दिनांक २ ९ मार्च २०२१ धुलिवंदन निमित्य सुट्टी असल्याने ) तसेच 
दिनांक २२ मार्च २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ ९ मार्च 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
कु . एस . एस . कुलकर्णी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 
राहिल्या असत्या . ” 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , कु . एस . एस . कुळकर्णी , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २६ मार्च २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ मार्च २०२१ पर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२१ , ३० मार्च २०२१ , ३१ मार्च २०२१ , व 
०१ एप्रिल २०२१ रोजींचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , दिनांक २ ९ 
मार्च , २०२१ , रोजींचा कार्यभार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , तसेच दिनांक 
०२ एप्रिल २०२१ ते ०३ एप्रिल २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ८ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २० मार्च २०२१ . 


66 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१३ . 


कार्यालयीन आदेश 


७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती स्ने . रा . जाधव , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -२६३-२०२१. 

श्री . आर . एम . भेंडे , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमूर यांना दिनांक ३० मार्च २०२१ ते 
दिनांक ०३ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ०४ एप्रिल २०२१ - रविवार , सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक 
२ ९ मार्च २०२१ ला कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०५ एप्रिल २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१२ . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -२५७-२०२१. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एम . भेंडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


कु . एस . एस . कुळकर्णी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३० मार्च 
२०२१ ते दिनांक ०१ एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक २७ मार्च २०२१ - चौथा शनिवार , दिनांक २८ मार्च २०२१ 
रविवार व दिनांक २ ९ मार्च २०२१ - धुलिवंदन व दिनांक ०२ एप्रिल २०२१ 
गुड फ्रायडे निमित्य सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक २६ मार्च २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०३ एप्रिल २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर कु . एस . एस . कुलकर्णी , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . आर . एम . भेंडे , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चिमूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 

दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चिमूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आर . एम . भेंडे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१४ . 


कार्यालयीन आदेश 


श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -२६५-२०२१. 

श्रीमती . एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना दिनांक २३ मार्च , २०२१ ते 
दिनांक २६ मार्च , २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक 
२७ मार्च , २०२१ - चौथा शनिवार , दिनांक २८ मार्च , २०२१ रविवार व 
दिनांक २ ९ मार्च , २०२१ - धुलीवंदन यां सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एम . के . गोटे , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २६ मार्च , २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ मार्च , २०२१ पर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , 
दिनांक २८ मार्च , २०२१ व दिनांक ३० मार्च , २०२१ , ते दिनांक 
०१ एप्रिल , २०२१ पर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , दिनांक २ ९ मार्च , 
२०२१ , रोजींचा कार्यभार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , व दिनांक 
०२ एप्रिल , २०२१ ते ०३ एप्रिल , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २३ मार्च २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश , 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती . एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१६ . 

कार्यालयीन आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती . एल . पी . धन्वे , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २२ मार्च २०२१ . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -२७२-२०२१.– 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१५ . 


श्री . ए . ए . भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १ ९ मार्च , २०२१ ते 
दिनांक २० मार्च , २०२१ रोजीची दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . ए . भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) -२७०-२०२१. 


श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३० मार्च , 
२०२१ ते दिनांक ०१ एप्रिल , २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक २७ मार्च , २०२१ - चौथा शनिवार , दिनांक २८ मार्च , २०२१ 
रविवार व दिनांक २ ९ मार्च , २०२१ - धुलीवंदन व दिनांक ०२ एप्रिल , 
२०२१ गुड फ्रायडे निमित्त्य सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक २६ मार्च , 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०३ एप्रिल , २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए . ए . भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . ए . भटेवरा , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 


चंद्रपूर : 
दिनांक २४ मार्च २०२१ . 


( अवाच्य ) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून 
येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे , सोंग 
करणे किंवा अशी चित्रे , चिन्हे , फलके किंवा इतर कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा 
जनतेत त्यांचा प्रसार करणे . 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून मी , संदीप कदम , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे संपूर्ण 
भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास 
मनाई करीत आहे . 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचा - यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस 
लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणुकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका 
दंडाधिकारी यांना राहील . 

वरील अधिसूचना दिनांक १६ जानेवारी , २०२१ चे ००.०१ वाजतापासून 
ते दिनांक ३० जानेवारी , २०२१ चे २४.०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१७ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांचे पत्र जा.क्र.जिविशा 

अधिसूचना -२४१ , दिनांक १३-०१-२०२१ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 

अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 
क्रमांक अका - १-१८ - दंड - कावसु - कावि - ८८-२०२१. 

ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले 
आहे की , जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता व दिनांक ० ९ 
जानेवारी , २०२१ रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय , भंडारा येथे झालेली 
घटना लक्षात घेता घटनेच्या अनुषंगाने भंडारा जिल्ह्यात व्हिव्हिआयपी / 
व्हिआयपी तसेच इतर मान्यवर दौ - यावर येत आहेत . दिनांक १४ जानेवारी , 
२०२१ रोजी हिंदू बांधवांचा मकरसक्रांत हा सण साजरा होणार आहे . त्या 
अनुषंगाने यात्रेचे आयोजन करण्यात येते . जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेच्या 
निषेधार्थ राजकीय पक्ष धरणे / आंदोलने करीत असतात . तसेच शेतक - यांकरीता 
उन्हाळी पिकाकरीता रास्त दरात धान्य , खते उपलब्ध करुन द्यावीत . 
तसेच तत्कालीन सरकारने पेट्रोल - डिझेल वाढ , विद्युत बिलाबाबत , अशा 
विविध मागण्यांना घेवून वाद निर्माण होऊन स्थानिक कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी जिल्ह्यात वाचा 
क्र . ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होवू नये , शांतता व सुव्यवस्था कायम टिकून राहावी 
याकरीता दिनांक १६ जानेवारी २०२१ चे ००.०१ वाजतापासून ते दिनांक 
३० जानेवारी २०२१ चे २४.०० वाजतापर्यंत मुबंई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात 
लागू करण्याची शिफारस केली आहे . 

त्याअर्थी , मी , संदीप कदम , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चा अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा 
जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे. 
( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल , 

अशी कोणतीही वस्तू बरोबर ठेवणे . 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 

उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 
( ४ ) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन 

करणे . 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दिनांक १५ जानेवारी २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१८ . 
वाचा : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांचे पत्र जा.क्र.जिविशा 

अधिसूचना -७४२ , दिनांक ०१-०३-२०२१ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 

अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 
क्रमांक अका - १-१८ - दंड - कावसु - कावि - ३२२-२०२१. 
ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास 

आणून 

दिले 
आहे की , जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोरोनामुळे 
दिवसेंदिवस रूग्ण वाढत असून सुद्धा लोक कोरोनाबाबत काळजी घेतांना 
दिसून येत नाही . देशामध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने घेतलेल्या शेतकरी 
कायद्याच्या विरोधात शेतकरी बांधव रस्त्यावर उतरलेला असून संपूर्ण 
देशातून विरोध होत आहे . ११ मार्च , २०२१ रोजी महाशिवरात्री हा हिंदू 
लोकांचा सण साजरा करणार आहेत . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात यात्रेचे 
आयोजन करण्यात येते व शेकडो लोक यात्रेनिमित्त एकत्र येत असतात . 
तसेच तत्कालीन सरकारने पेट्रोल - डिझेल दरवाढ , विद्युत बिल दरवाढ 
निषेधार्थ राजकीय पक्ष धरणे / आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . त्यामुळे विविध मागण्यांना घेवून वाद निर्माण होऊन स्थानिक 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 


( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 
( ६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 

यास धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
ना . - एक -५ ( १५१३ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


वरील अधिसूचना दिनांक ०२ मार्च , २०२१ चे ००.०१ वाजतापासून ते 
दिनांक १६ मार्च , २०२१ चे २४.०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ०१ मार्च , 
२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


नाही . तरी जिल्ह्यात वाचा क्र . ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये , शांतता व सुव्यवस्था 
कायम टिकून राहावी याकरीता दिनांक ०२ मार्च , २०२१ चे ००.०१ 
वाजतापासून ते दिनांक १६ मार्च , २०२१ चे २४.०० वाजतापर्यत मुबंई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश 
संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात लागू करण्याची शिफारस केली आहे . 

त्याअर्थी , मी , संदीप कदम , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चा अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा 
जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे 


दिनांक ०१ मार्च २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१ ९ . 
वाचा : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांचे पत्र जा.क्र.जिविशा 

अधिसूचना -८८१ , दिनांक १२-०३-२०२१ . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल , 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर ठेवणे . 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 

अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 

उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन 

करणे . 


( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 


( ६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 

यास धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून 
येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे , सोंग 
करणे किंवा अशी चित्रे , चिन्हे , फलके किंवा इतर कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा 
जनतेत त्यांचा प्रसार करणे . 


क्रमांक अका - १-१८ - दंड - कावसु - कावि - ३८१-२०२१. 

ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले 
आहे की , जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोरोनामुळे 
दिवसेंदिवस रूग्ण वाढत असून सुद्धा लोक कोरोनाबाबत काळजी घेतांना 
दिसून येत नाही . देशामध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने घेतलेल्या शेतकरी 
कायद्याच्या विरोधात शेतकरी बांधव रस्त्यावर उतरलेला असून संपूर्ण 
देशातून विरोध होत आहे . २८ मार्च , २०२१ रोजी होळी , दिनांक २ ९ 
मार्च , २०२१ रोजी धुलीवंदन व दिनांक ३१ मार्च , २०२१ रोजी छत्रपती 
शिवाजी महाराज जयंती ( तिथीप्रमाणे ) हा सण / उत्सव साजरा करणार 
आहेत . तसेच तत्कालीन सरकारने पेट्रोल , डिझेल दरवाढ , घरगुती गॅस 
दरवाढ , विद्युत बिल दरवाढ निषेधार्थ राजकीय पक्ष धरणे / आंदोलने 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे विविध मागण्यांना घेवून 
वाद निर्माण होऊन स्थानिक कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तरी जिल्ह्यात वाचा क्र . ( १ ) अन्वये पोलीस 
अधीक्षक , भंडारा यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये , 
शांतता व सुव्यवस्था कायम टिकून राहावी याकरीता दिनांक १७ मार्च , 
२०२१ चे ००.०१ वाजतापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२१ चे २४.०० 
वाजतापर्यंत मुबंई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मनाई आदेश संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात लागू करण्याची शिफारस 
केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून मी , संदीप कदम , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे संपूर्ण 
भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास 
मनाई करीत आहे . 


त्याअर्थी , मी , संदीप कदम , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चा अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा 
जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे. 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचा - यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस 
लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणुकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका 
दंडाधिकारी यांना राहील . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल , 
अशी कोणतीही वस्तू बरोबर ठेवणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 

उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन 

करणे . 


( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 
( ६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 

यास धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून 
येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे , सोंग 
करणे किंवा अशी चित्रे , चिन्हे , फलके किंवा इतर कोणत्याही 
जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा 
जनतेत त्यांचा प्रसार करणे . 


सी एस जी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४ / २५१० ९ / सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग -२०१७ / 
प्र.क्र .१२० / टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्या -४ / यंत्रमाग / ब -५ / १०३०१ / २०१७ दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१७ अन्वये मला करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
स . ल . भोसले , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे आदिवासी 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , कोतेवाडा , ता . हिंगणा र . नं . 
३०६ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती वैशाली सदावर्ती , मुख्य लिपीक अधिन 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , हिंगणा यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहु आदेश आज दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०२१ माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी , संदीप कदम , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे संपूर्ण 
भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास 
मनाई करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२१ . 


आदेश 


क्रमांक प्राउआ - वि - २ - अवसायन - अंतिम आदेश - ८८६-२०२१. 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचा - यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस 
लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका 
दंडाधिकारी यांना राहील . 


वरील अधिसूचना दिनांक १७ मार्च , २०२१ चे ००.०१ वाजतापासून 

ते 
दिनांक ३१ मार्च , २०२१ चे २४.०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १५ मार्च , 
२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , तसेच कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
सी एस जी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४ / २५१० ९ / सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग -२०१७ / 
प्र.क्र .१२० / टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्या -४ / यंत्रमाग / ब -५ / १०३०१ / २०१७ दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१७ अन्वये मला करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी . 
स . ल . भोसले , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे विव्हर्स 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , कोतेवाडा , ( गुमगांव ) ता . हिंगणा 
र . नं . ३२ ९ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( २ ) अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत 
करीत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ) अन्वये 
सदर संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती वैशाली सदावर्ती , मुख्य 

लिपीक 
अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , हिंगणा यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


संदीप कदम , 


भंडारा : 
दिनांक १५ मार्च २०२१ . 


जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२० . 

प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक प्राउआ - वि - २ - अवसायन - अंतिम आदेश -८७ ९ - २०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , तसेच कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 


सदरहु आदेश आज दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०२१ माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२२ . 


आदेश 


१०२ ( २ ) अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती लता काटोले , सहकार अधिकारी श्रे -१ 
अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मौदा यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


क्रमांक प्राउआ - वि - २ - अवसायन - अंतिम आदेश -८ ९३-२०२१. 


सदरहु आदेश आज दिनांक १५ मार्च , २०२१ माझे सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


1 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२४ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , तसेच कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
सी एस जी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४ / २५१० ९ / सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग -२०१७ / 
प्र.क्र .१२० / टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्या -४ / यंत्रमाग / ब -५ / १०३०१ / २०१७ दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१७ अन्वये मला करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
स . ल . भोसले , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे जवाहर 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , कोतेवाडा , ( गुमगांव ) ता . हिंगणा 
र . नं . १०४८ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत 
करीत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ) अन्वये 
सदर संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती वैशाली सदावर्ती , मुख्य लिपीक 
अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , हिंगणा यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


क्रमांक प्राउआ - वि - २ - अवसायन - अंतिम आदेश - १२८२-२०२१. 


सदरहु आदेश आज दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०२१ माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , तसेच कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
सी एस जी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४ / २५१० ९ / सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग -२०१७ / 
प्र.क्र .१२० / टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्या -४ / यंत्रमाग / ब -५ / १०३०१ / २०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१७ अन्वये मला करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
स . ल . भोसले , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे शंकर 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , वाकोडी ता . सावनेर र . नं . 
३०१ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये समापन करण्यासंबंधी अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . यु.पी. किरनाके , सहकार अधिकारी श्रे -२ 
अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , सावनेर यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२३ . 


आदेश 


क्रमांक प्राउआ - वि - २ - अवसायन - अंतिम आदेश - १२७५-२०२१. 


सदरहु आदेश आज दिनांक १५ मार्च , २०२१ माझे सही व शिक्क्यानिशी 
पारीत करण्यात येत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक १५ मार्च २०२१ . 


स . ल . भोसले , 
प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , तसेच कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय 
सी एस जी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च , १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४ / २५१० ९ / सी - ९ , दिनांक 
०४ जानेवारी , १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग -२०१७ / 
प्र.क्र .१२० / टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे 
परिपत्रक क्र . कार्या -४ / यंत्रमाग / ब -५ / १०३०१ / २०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१७ अन्वये मला करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
स . ल . भोसले , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याद्वारे गजानन 
स्वामी हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , गोवरी ता . मौदा र . नं . 
५७६ या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्रमांक जिउनिना - वि -१ ( अ ) -नोंदणी अधिसूचना - ३८८२-२०२१. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , ओम नमो अर्बन क्रेडीट को . ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि . नागपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२८ . 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अंतर्गत नोंदविण्यात आलेली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी 
। ( एनजीपी ) / आरएसआर / ( एनजीपी ) / ( सीआर ) / २२२ / २०२० 
२१ , दिनांक ०८-०३-२०२१ आहे . 


क्रमांक जिउनिभं - नियमन - शिव - नोंदणी अधिसूचना -६ ९२-२०२१. 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले 
असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात 
येत आहे . 


याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , शिव बहूउद्देशीय सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मर्या . मोहगावदेवी , ता . मोहाडी , जि . भंडारा ही सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात 
येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी - जीएनएल - ओ - १४८-२०२० 
२१ , दिनांक ० ९ - ०२-२०२१ आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

असून 

उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२६ . 

क्रमांक जिउनिना - वि -१ ( अ ) -नोंदणी अधिसूचना -३८ ९३-२०२१ : 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , राधा माधव महिला अर्बन क्रेडीट को . ऑपरेटिव्ह सोसायटी 
लि . नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात आलेली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनजीपी / ( एनजीपी ) / आरएसआर / ( सीआर ) / २२१ / 
२०२०-२१ , दिनांक ०८-०३-२०२१ आहे . . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२ ९ . 


क्रमांक जिउनिभं - नियमन - श्री गजानन नोंदणी अधिसूचना - ७६८-२०२१. 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात आले 
असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात 
येत आहे . 


याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री गजानन बहूउद्देशीय 
सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्या . उमरी / ल , ता . साकोली , जि . भंडारा 
ही सहकारी संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत 
नोंदविण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी - जीएनएल - ओ 
१५०-२०२०-२१ , दिनांक १६-०२-२०२१ आहे . 


नागपूर : 
दिनांक ८ मार्च २०२१ . 


अजय कडू , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

असून 

उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२७ . 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ . 


क्रमांक जिउनिभं - नियमन - कान्हा - नोंदणी अधिसूचना - ६७८-२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३० . 


क्रमांक जिउनिभं नियमन - शेतकरी नोंदणी अधिसूचना - ११४३-२०२१. 


याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , कान्हा बहूउद्देशीय सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मर्या . गणेशपूर , ता . जि . भंडारा ही सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात येत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी - जीएनएल - ओ -१४ ९ - २०२०-२१ , दिनांक 
० ९ - ०२-२०२१ आहे . 


याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , शेतकरी बहूउद्देशीय सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मर्या . पिंपळगाव / नि . , ता . पवनी , जि . भंडारा ही सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात 
येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी - जीएनएल - ओ - १५२-२०२० 
२१ , दिनांक ०४-०३-२०२१ आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था ” करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
ना . - एक -६ ( १५१३ ) . 


66 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 

असून उपवर्गीकरण 
" इतर संस्था ” करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३३ . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक उपनिश - १ - नियमन - कलम २१ - नों . रद्द - ६८७-२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३१ . 

क्रमांक जिउनिभं नियमन - सुभाषराव नोंदणी अधिसूचना - ११४५-२०२१. 

याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , सुभाषराव बहूउद्देशीय सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मर्या . पाचगाव , ता . लाखांदुर , जि . भंडारा ही सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात 
येत असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी - जीएनएल - ओ - १५१-२०२० 
२१ , दिनांक ०४-०३-२०२१ आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत व 
महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
अधिसूचना क्रमांक राजस १०१२ / प्र.क्र .२२२ / ५ स / , दिनांक १० सप्टेंबर , 
२०१२ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , सिमा पांडे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर -१ याद्वारे , मनपा सफाई 
मजूर कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . , नागपूर , रं.न. ३८३ या 
संस्थेची नोंदणी या आदेशाद्वारे रद्द करीत आहे . 


सदहूं आदेश आज दिनांक ०३ मार्च २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी पारीत करण्यांत येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) नुसार 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३४ . 


आदेश 


क्रमांक उपनिश - १ - नियमन - कलम २१ - नों . रद्द -६ ९२-२०२१. 


भंडारा : 
दिनांक ५ मार्च २०२१ . 


म . म . देशकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , भंडारा , 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत व 
महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
अधिसूचना क्रमांक राजस १०१२ / प्र.क्र .२२२ / ५ स / , दिनांक १० सप्टेंबर , 
२०१२ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , सिमा पांडे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर -१ याद्वारे , ३० एमआयजी 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या . , नागपूर , रं.न. ५४२ या संस्थेची 
नोंदणी या आदेशाद्वारे रद्द करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक जिउनि - नियमन - क १०२ - अंतरिम आदेश -४ ९९ - २०२१. 


सदहूं आदेश आज दिनांक ०३ मार्च २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , शुद्धोधन कांबळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया 
याद्वारे मुक्तांगण महिला अर्बन क्रेडीट को . ऑप . सोसायटी लि . गोंदिया , 
र . नं . १०८ या संस्थेचे समापन करण्यासाठी अंतरिम आदेश पारित 
करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . आर . 
एस . माठुळकर , सहकार अधिकारी श्रेणी -१ अंतर्गत सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया यांची नियुक्ती करीत आहे . 


नागपूर शहर -१ : 


सिमा पांडे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर शहर -१ . 


दिनांक ३ मार्च २०२१ . 


सदर आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३५ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिना - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - २००-२०२१. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . नागपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , “ ओम हाईटस फ्लॅट ओनर्स को . ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 
सोसायटी मर्या . बेसा , ता . जि . नागपूर " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनूसार नोंदविण्यात 


गोंदिया : 
दिनांक १८ मार्च २०२१ . 


शुद्धोधन कांबळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २८ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी / ओआरएन / एचएसजी 
( टिसी ) / १२७६ / २०२०-२१ , दिनांक ०२-०२-२०२१ आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ पणन 
संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १० ( १ ) अनुसार 
केलेले आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ भाडेकरु 
सह- भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ( मेन्टेनन्स ) ” असे आहे . संस्थेचे वर्गीकरण 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) प्रमाणे 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३८ . 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३६ . 


क्रमांक सनिना - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना - ३२७-२०२१. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . नागपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , “ ड्रिमलँड ग्लोरिअर्स प्लाझा II फ्लॅट ओनर्स को . 
ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि . घोगली , ता . जि . नागपूर " ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यात आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनजीपी / ओआरएन / एचएसजी ( टिसी ) / १२७७ / २०२०-२१ , 
दिनांक १५-०२-२०२१ आहे . 


जा.क.जिदुविअ - नाग - सहकार - दुग्ध संस्था - नोंदणी - २५३-२०२१. 

मी , एस . के . कोल्हे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
नागपूर जाहीर करतो की बिरसामुंडा किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या . शिवणी , ता . रामटेके , जि . नागपूर या सहकारी संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) नुसार दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०२१ ला नोंदणी केली असून , नोंदणी क्र . एनजीपी / आरटीके / आरएसआर / 
एनसी / ४३७ / डी / २०२१ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ पणन 
संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १० ( १ ) अनुसार 
केलेले आहे . 


दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ भाडेकरु 
सह- भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ( मेन्टेनन्स ) ” असे आहे . संस्थेचे वर्गीकरण 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) प्रमाणे 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३ ९ . 

जा.क.जिदुविअ - नाग - सहकार - वराहपालन संस्था नोंदणी - ४७०-२०२१. 


नागपूर : 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


जयंत मो . पालटकर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


मी , एस . के . कोल्हे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
नागपूर जाहीर करतो की नागपूर शहर वराह पालन सहकारी संस्था 
मर्या , नागपूर , ता . जि . नागपूर या सहकारी संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) नुसार दिनांक १० मार्च , २०२१ ला नोंदणी 
केली असून , 

नोंदणी क्र . एनजीपी / सीआयटीवाय / एजीआर / एएच / पी / 
३२४/२०२१ , दिनांक १० मार्च , २०२१ आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३७ . 


जा.क.जिदुविअ - नाग - सहकार - दुग्ध संस्था - नोंदणी - २५१-२०२१. 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " असून 

उपवर्गीकरण " इतर 
कृषी संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १० ( १ ) 


अनुसार केलेले आहे . 


मी , एस . के . कोल्हे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
नागपूर जाहीर करतो की जयभोले किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या . हसापूर , ता . रामटेक , जि . नागपूर या सहकारी संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) नुसार दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०२१ ला नोंदणी केली असून , नोंदणी क्र . एनजीपी / आरटीके / आरएसआर / 
एनसी / ४३६ / डी / २०२१ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ आहे . 


नागपूर : 
दिनांक १० मार्च २०२१ . 


एस . के . कोल्हे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नागपूर , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , 


शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४० . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४२ . 


आदेश 


जा.क्र . सनिगों - नियमन - संस्था नोंदणी - ३१५-२०२१. 


क्रमांक सनिला - नियमन - क्र . १०२ - अंतिम आदेश - २५४-२०२१. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
याद्वारे सुचित करतो की , अथर्व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या . 
गोंदिया पत्ता गौशाला वार्ड , गोंदिया या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जीएनडी / जी.एन.एल . ( एस ) १२५५ / 
२०२१ दिनांक १० मार्च , २०२० असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार , वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगष्ट १ ९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( २ ) अन्वये निम्न स्वाक्षरीकारास 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन सुयोग अभिनव सहकारी संस्था मर्या . 
लाखनी , र.नं. १२२१ , ता . लाखनी , जि . भंडारा , या संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळण्याकरीता समापनाचा अंतीम आदेश पारित करीत आहे व उक्त 
कायद्यातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून 
श्री . के . एल . खोब्रागडे सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था तालुका लाखनी यांची नियुक्ती करित आहे . 

सदरहु आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी , २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील नियम , १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात 
आले असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक संस्था ” करण्यात आलेले आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक १० मार्च २०२१ . 


नानासाहेब आनंदराव कदम , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४१ . 


आदेश 


क्रमांक सनिला - नियमन - क्र . १०२ - अंतिम आदेश - २६०-२०२१. 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४३ . 


क्र . सनिअ - नियमन - संस्था नोंदणी - ६८-२०२१. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार , वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ 
यांचेकडील अधिसूचना क्र . सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ 
सी , दिनांक ७ ऑगष्ट १ ९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( २ ) अन्वये निम्न स्वाक्षरीकारास 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन बळीराजा अभिनव सहकारी संस्था मर्या . 
डोंगरगांव / न्याहारवाणी , र.नं. १२१८ , ता . लाखनी , जि , भंडारा , या 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याकरीता समापनाचा अंतीम आदेश पारित 
करीत आहे व उक्त कायद्यातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे 
अवसायक म्हणून श्री . के . एल . खोब्रागडे सहकार अधिकारी श्रेणी -२ 
अंतर्गत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका लाखनी यांची नियुक्ती 


मी , एल . एस . रंधये , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
अहेरी , जिल्हा गडचिरोली याद्वारे अधिसुचित करतो की , नवयुवक सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या . अहेरी , तालुका अहेरी , जिल्हा गडचिरोली 
ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक जीएडी / एएचआर / सर्वसाधारण संस्था / १४३० / २०२१ दिनांक 
२२ मार्च , २०२१ हा आहे . 


करित आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील नियम , १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” करण्यात आली आहे . 


सदरहु आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी , २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


लाखनी : 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . लाखनी . 


अहेरी : 
दिनांक २२ मार्च २०२१ . 


एल . एस . रंधये , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , तालुका अहेरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


